इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या 
अखत्यारितील महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन 
व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) येथे करण्यात 
आलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्र. महाज्यो-२०२०/प्र.क्र.९८/महामंडळे. 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ ऑगष्ट २०२२ 


संदर्भ:- शासन निर्णय, महाज्यो २०२०/प्र.क्र. ९८/महामंडळे, दि. १५ सप्टेंबर २०२० 


शासन निर्णय: 
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) Mahatma Jytoiba Phule 


Research and Training Institute (MAHAJYOTI) या संस्थेवर संदर्भीय शासन निर्णयान्वये 


अश्ञासकीय संचालक म्हणून १) प्रा. बबनराव तायवाडे, २) प्रा. दिवाकर गमे, ३) श्री. लक्ष्मण वडले 


यांची शासन मान्यतेने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 


आता महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) Mahatma Jytoiba 


Phule Research and Training Institute (MAHAJYOTI) या संस्थेवरील अशासकीय सदस्य 


१) प्रा. बबनराव तायवाडे, २) प्रा. दिवाकर गमे, ३) श्री. लक्ष्मण वडले या अशासकीय सदस्याच्या 


नियुक्त्या शासनाच्या मान्यतेने रद्द करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८२६१४३०४६८८३४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SACHIN DATTATRAY 
SAHASRABUDDHE 
Date: 2022.08.29 13:14:55 +05'30' 
(सचिन द. सहस्रबुध्दे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१.मा. मंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण), मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः महाज्यो-२०२०/प्र.क्र.९८/महामंडळे. 


२.मा. राज्यमंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) मंत्रालय, मुंबई 

३.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

४.अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्विय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई 
५.सह सचिव / उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६.व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा ज्योतिबा फुळे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूर 
७. निवडनस्ती (महाज्योती ) 


प्रत माहितीस्तव सविनय:- 


१. 
2. 
. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. राज्यमंत्री (विजाभज) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. विरोधी पक्ष नेता,विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई/नागपूर. 

. अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १./२, मुंबई/नागपूर. 

. जिल्हाधिकारी, सर्व जिल्हे. 

९. 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 


१०.सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग. 
११.सर्व सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण विभाग. 

१२.सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
१३.निवासी लेखा परिक्षक, मुंबई. 

१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१६.निवड नस्ती (शिक्षण) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


